HASIR 


Reg. No . NPCITY/ 236/2015- 17 


EMAIL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १४- २० , २०१७/ अग्रहायण २३ - २९ , शके १९३९ [पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ११ . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २०८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक - कलि-जिपपंस - कावि- ३२७- २०१७. 

ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेल्या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनीनिर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि विहीत पद्धतीने 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात कसूर केले आहे आणि अशाप्रकारे कसूर होण्यासाठी कोणतेही उचित कारण किंवा समर्थन सादर केलेले नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, वर्धा यांनी दिनांक १० जुलै, २०१७ व दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ चे आदेशान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम १५- ब मधील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचितील रकाना क्रमांक ( २) मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांना अनर्ह ठरविले 
असून, त्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता परिषद सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा परिषद सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास 
अनर्ह ठरविले आहे ; 


त्याअर्थी, आता , मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश दिनांक १० ऑगस्ट , २०१६ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ 
चे कलम १५ -ब अन्वये असलेल्या अधिकाराचा मी , शैलेश नवाल , जिल्हाधिकारी , वर्धा सक्षम प्राधिकारी म्हणून खालील अनुसूचिमधील अनर्ह घोषित केलेल्या 
उमेदवारांची नावे महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . निरर्ह ठरविण्यात आलेल्या उमेदवारांचे नाव 

जिल्हा परिषदेचे नाव उमेदवार उभे असलेल्या 

गटाचा क्रमांक व नांव 


( २ ) 


(४ ) 


वर्धा 


४ - ठाणेगांव 


- 


वर्धा 


५ - कन्नमवारग्राम 


४ 


३ 


भलावी अंकुश ज्ञानेश्वर , रा . बेलगांव , ता . कारंजा , जि . वर्धा 
तेलखेडे रूपाली सोमराज , रा . कुंडी, ता . कारंजा , जि . वर्धा 
व्यवहारे निलिमा मारोतराव , रा . राहाटी, ता . कारंजा, जि . वर्धा 
चौधरी मेघराज मोतीरामजी , रा . बोंदरठाणा, ता . कारंजा, जि . वर्धा 
ढोले प्रमिला गजानन , रा. सिंदीविहीरी, ता . कारंजा, जि . वर्धा 


५ - कन्नमवारग्राम 


वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 


० 


६ - पारडी 
७ - सिंदीविहीरी 


५ 


६ 


आडे संगिता भिमराव मु . पो . केळझर, ता . सेलू , जि . वर्धा 


वर्धा 


१६ - केळझर 


ना - एक - अ- १ ( १५३३) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १४- २० , २०१७ / अग्रहायण २३-२९ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


( २) 


वर्धा 


वर्धा 


(४) 
१७ - येळाकेळी 
२० - आंजी ( मोठी) 
२० - आंजी ( मोठी ) 
२१ - पिपरी ( मेघे ) 


वर्धा 


वर्धा 


११ 


वर्धा 


वर्धा 
वर्धा 


२२ - सिंदी ( मेघे ) 
२२ - सिंदी (मेघे ) 
२४ - नालवाडी 


वर्धा 


२८ - बोरगाव ( मेघे ) 


१५ 


वर्धा 


२८ - बोरगाव (मेघे) 
२९ - सावंगी (मेघे) 


वर्धा 


पूजा मनोज सोमनकर , मु . पो . येळाकेळी, ता . सेलू, जि . वर्धा 
इंदुबाई दिलीपराव अरोडे, रा . आंजी ( मोठी) , ता . जि .वर्धा 
सारीका राजु भंडारी, रा . आंजी ( मोठी), ता . जि . वर्धा 
घोंगे अतुल लक्ष्मणराव , रा . आझाद चौक , गजानन नगर , 
पिपरी मेघे, ता . जि . वर्धा 
अर्चना श्रावणजी भगत , रा . शांतीनगर सिंदी ( मेघे ) वर्धा 
शेंडे विनायक नत्थुजी, रा . नागरी बँक कॉलनी , ता . जि . वर्धा 
शारदा प्रकाश ताजणे, रा . राजश्री शाहु नगर , नालवाडी, 
ता . जि . वर्धा 
विनोद गणेशलाल चौधरी , रा . वार्ड क्र . २ , बोरगांव ( मेघे ) 
ता . जि . वर्धा 
प्रमोद मदनलाल हरणा, रा . गणेशनगर, बोरगांव मेघे, ता . जि .वर्धा 
मोखाडे प्रेमदास भोजराज , रा . समतानगर , सावंगी मेघे, 
ता . जि . वर्धा 
सुरेखा किशोर मडावी, रा . सालोड , ता . जि . वर्धा 
नरेश भगवानजी आत्राम , रा . पडेगांव , ता . जि . वर्धा 
उईके शकून ऊर्फ शकुंतला शत्रुघ्न , रा . वायगांव ( गोंड ), 
ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा 
गेडाम छाया गुलाबराव , रा . जाम , ता . समुद्रपूर, जि . वर्धा 
नारनवरे नारायण चिंधु, रा . कोरा, ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा 
मनिषा सुधाकरराव दुर्गे, रा . नाचणगांव , ता . देवळी, जि . वर्धा 
तपासे संजय भाऊराव , मु . पो . वाघोली, ता . हिंगणघाट , जि . वर्धा 
पुरके रामदास महादेव , रा . नांदगांव ( बो ), ता . हिंगणघाट , जि . वर्धा 
नरड शांताबाई निळकंठ, रा . आर्वी( छोटी ), ता . हिंगणघाट , जि . वर्धा 
घुसे वर्षादिलीप , मु . पो . अल्लीपूर , ता . हिंगणघाट , जि . वर्धा 
राळेकर गोपाल नानाजी , मु . पो . कानगांव , ता .हिंगणघाट , जि . वर्धा 
तुमाने छाया रमेश, मु . पो . वडनेर , ता . हिंगणघाट , जि . वर्धा 
राऊत सुनिल चंद्रकांत मु . पिपरी, ता . हिंगणघाट , जि . वर्धा 


वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 


३० - सालोड ( हि ) 
३२ - वायगांव ( नि ) 
३४ - कांढळी 


१९ 


वर्धा 


वर्धा 


वर्धा 


वर्धा 


वर्धा 


३७ - जाम 
३९ - कोरा 
४२ - नाचणगांव 
४६ - वाघोली 
४७ - सावली वाघ 
४८ - अल्लीपूर 
४८ - अल्लीपूर 
४९ - कानगांव 
५० - वडनेर 


वर्धा 


वर्धा 


वर्धा 


वर्धा 
वर्धा 


५२ - पोहणा 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २०९ . 


आदेश 


क्रमांक - कलि -जिपपंस- कावि- ३२८ - २०१७. 


ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेल्या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि विहीत पद्धतीने 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात कसूर केले आहे आणि अशाप्रकारे कसूर होण्यासाठी कोणतेही उचित कारण किंवा समर्थन सादर केलेले नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, वर्धा यांनी दिनांक १० जुलै, २०१७ व दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ चे आदेशान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम १५- ब मधील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचितील रकाना क्रमांक ( २) मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांना अनर्ह ठरविले 
असून , त्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता परिषद सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा परिषद / पंचायत सदस्य होण्यासाठी निवडणूक 
लढविण्यास अनर्ह ठरविले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १४- २० , २०१७ / अग्रहायण २३-२९ , शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता , मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश दिनांक १० ऑगस्ट , २०१६ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ 
चे कलम १५ - ब अन्वये असलेल्या अधिकाराचा मी , शैलेश नवाल , जिल्हाधिकारी , वर्धा सक्षम प्राधिकारी म्हणून खालील अनुसूचिमधील अनर्ह घोषित केलेल्या 
उमेदवारांची नावे महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . निरर्ह ठरविण्यात आलेल्या उमेदवारांचे नाव 

पंचायत समितीचे नाव उमेदवार उभे असलेल्या 

गण क्रमांक व नांव 


( २ ) 


( ३ ) 


(४ ) 


कारंजा 


७ - नारा 


भोने शंकर गुलाबराव , रा . सुसुन्द्रा , ता . कारंजा , जि . वर्धा 
मानमोडे बाबा लक्ष्मणराव , रा . नारा , ता . कारंजा, जि . वर्धा 
देवासे ललिता नागोराव , रा . गवंडी , ता . कारंजा, जि . वर्धा 


कारंजा 


७ - नारा 
९ - कुंडी 


2 


कारंजा 


कारंजा 


१० - कन्नमवारग्राम 


गजभिये इंदिरा सुनीलराव , रा . कन्नमवारग्राम , ता . कारंजा, जि . वर्धा 
मेश्राम मंदा वासुदेव , रा . कन्नमवारग्राम , ता . कारंजा, जि . वर्धा 
सिराम शिवचरण रामदास , रा . बोंदरठाणा, ता . कारंजा, जि . वर्धा 


कारंजा 


१० - कन्नमवारग्राम 


कारंजा 


१२ - सारवाडी 


कारंजा 


कारंजा 


१३ - सेलगांव ( उमाटे ) 
१४ - सिंदविहीरी 
२७ - रिधोरा 
३० - घोराड 


सेलू 
सेलू 


सेलू 


३५ - सुकळी ( स्टे ) 
३८ - वघाळा 
४० - आंजी ( मोठी ) 
४३ - सिंदी (मेघे) 


वर्धा 


वर्धा 


वर्धा 


४५ - पवनार 


वर्धा 


४५ - पवनार 


गुप्ता कमेश्वर महाविरप्रसाद , रा .चिंचोली , ता . कारंजा, जि . वर्धा 
डोंगरे दिलीप शामराव , रा . सिंदविहीरी , ता . कारंजा , जि . वर्धा 
रणनवरे उल्हास बळवंतराव , रा . सालई कला, ता . सेलू , जि . वर्धा 
ताटे कौशल दिलीपराव , रा . मोई , पोस्ट हिंगणी , ता . सेलू , 
जि . वर्धा 
येळणे माधुरी जिवन , रा . कान्हापूर , ता . सेलू , जि . वर्धा 
वटे प्रमिला सुधाकर, मु . वघाळा, ता . सेलू , जि . वर्धा 
भांदककर किशोर निळकंठराव , रा . आंजी ( मोठी ) ता . जि . वर्धा 
सुशील हिरामणजी कांबळे, रा . विक्रमशिला नगर , सिंदी मेघे, 
ता . जि . वर्धा 
काकडे शालीक भाऊरावजी , रा . पवनार , ता . जि . वर्धा 
हिवरे संदिप शंकरराव , रा . पवनार , ता . जि . वर्धा 
सागर जयवंत शिंदे , रा . महाकाळ , पो . नालवाडी, ता . जि . वर्धा 
गिता ईश्वर मडावी , रा . नालवाडी , ता . जि . वर्धा 
दिगांबर विश्वनाथ शिद , रा . सावली, पो . तरोडा, ता . जि . वर्धा 
चौधरी प्रीती पवन, रा . बोरगाव ( मेघे), ता. जि . वर्धा 
उज्वला राजकुमार दुधे, रा . बोरगांव ( मेघे), ता . जि . वर्धा 
निता मिलींद कांबळे , रा . दयालनगर , ता . जि . वर्धा 
किरण अमरदिप धाबर्डे, रा . पालोती, ता . जि . वर्धा 
कोकाटे रामभाऊ भास्कर , रा . उमरी ( मेघे), ता . जि . वर्धा 
सतिश कवडूजी मरापे , रा . रोठा , ता . जि . वर्धा 
विनोद बापूरावजी मेश्राम , रा . उमरी ( मेघे), ता . जि . वर्धा 
सिराम प्रभुदास रामदास , रा . उमरी (मेघे) , ता . जि . वर्धा 
झाडे गिता संतोषराव , रा . सालोड , ता . जि . वर्धा 
हर्षदा किशोर तिमांडे , रा . सालोड , ता . जि . वर्धा 
विश्वेश्वर रामदास कुंभारे , रा . निमगांव सबाने, ता . जि . वर्धा 


वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 


२० 


वर्धा 


वर्धा 


वर्धा 


वर्धा 
वर्धा 


४६ - साटोडा 
४७ - नालवाडी 
५१ - तरोडा 
५६ - बोरगांव (मेघे ) 
५६ - बोरगांव ( मेघे ) 
५७ - सावंगी (मेघे) 
५८ - पालोती 
५९ - उमरी (मेघे) 
५९ - उमरी (मेघे) 
५९ - उमरी (मेघे) 
५९ - उमरी (मेघे) 
६० - सालोड 
६० - सालोड 
६२ - दहेगांव ( मी ) 


वर्धा 


वर्धा 
वर्धा 


वर्धा 


वर्धा 
वर्धा 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १४- २० , २०१७ / अग्रहायण २३-२९ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


( २) 


( ३ ) 


(४) 


वर्धा 


डबले प्रफुल गौतमराव , रा . दहेगांव ( मी ) ता . जि . वर्धा 
घोडे शामला विजयराव , रा . बरबडी , ता . जि . वर्धा 
वांदिले लीना महादेव , रा . कानकाटी , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा 
तडस विजय कृष्णाजी, रा . गिरड , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा 
काकड गणेश मधुकरजी, रा . मांडगांव , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा 


समुद्रपूर 
समुद्रपूर 


६२ - दहेगांव ( मी ) 
६७ - कांढळी 
६७ - कांढळी 
६९ - गिरड 
७१ - मांडगांव 
७१ - मांडगांव 


समुद्रपूर 


चंदनखेडे प्रकाश भावरावजी , रा . मांडगांव , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा 


समुद्रपूर 
समुद्रपूर 
समुद्रपूर 


७१ - मांडगांव 


समुद्रपूर 


समुद्रपूर 


७३ - जाम 
७३ - जाम 
७३ - जाम 


समुद्रपूर 


७३ - जाम 


देशमुख अनिल प्रभाकर , रा . मांडगांव , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा 
अवघडे उज्वला अशोक , रा . जाम , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा 
खुडसंगे चेतन बबनराव , रा . जाम , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा 
नांदे मनिष पांडुरंग , रा . तास , ता . समुद्रपूर, जि . वर्धा 
मेश्राम राजेंद्र कृष्णाजी , रा. जाम , ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा 
कुंभारे सुनंदा रविंद्र , रा . हिवरा, ता . समुद्रपूर , जि . वर्धा 
सुधिर राजाभाऊ सरदार, रा . कवठा, ता . देवळी , जि . वर्धा 
नितीन फुलचंद चंदनमाथे, रा . गुंजखेडा , ता . देवळी, जि . वर्धा 
शुभम विनायकराव भैसारे , रा . नाचणगांव , ता . देवळी, जि . वर्धा 

मंगला अंबर मुंगले , रा . पिंपळगांव ( लुटे ), ता . देवळी , जि . वर्धा 
४७ मेघरे गोपाल चंपत , रा . पो . अल्लीपूर , ता . हिंगणघाट , जि . वर्धा 

मेंढे अस्मिता प्रमोद , रा . पिंपळगांव हाते , ता .हिंगणवाट , जि . वर्धा 
पवार संजय सोनू , मु . पु . वडनेर , ता . हिंगणघाट , जि . वर्धा 
झाडे शालीनी दिलीप , मु . पो . कानगांव , ता . हिंगणघाट , जि . वर्धा 
नागतोडे रंजना सुरेशराव, मु . पो . कानगांव , ता . हिंगणघाट , 
जि . वर्धा 
भोयर अल्का गणेश, मु . चाणकी , ता . हिंगणघाट , जि . वर्धा 
गावंडे अनिल वामन , रा . पो . खानगांव , ता हिंगणघाट जि . वर्धा 
वनकर प्रमोद मारोती, रा . पो . खानगांव , ता हिंगणघाट जि . वर्धा 
लोंढे महेश अंबादास , रा. मानकापूर , ता हिंगणघाट जि . वर्धा 

सुपारे सुनिल वासूदेव , रा . पो . वडनेर , ता हिंगणघाट जि . वर्धा 
___ वाघमारे शितल अंकुश, रा . टेंभा, ता हिंगणघाट जि . वर्धा 

सोनटक्के विनायक दादाजी, रा . घाटसावली , ता हिंगणघाट जि . वर्धा 

वानखेडे राहूल त्र्यंबकराव , रा . पो . पोहणा , ता हिंगणघाट जि . वर्धा 
६० सराटे ज्योती चंद्रभान, रा . हडस्ती, ता हिंगणघाट जि . वर्धा 


समुद्रपूर 
समुद्रपूर 
देवळी 
देवळी 
देवळी 

देवळी 
हिंगणघाट 
हिंगणघाट 
हिंगणघाट 


७४ - वायगांव (ह ) 
७९ - गुंजखेडा 
७९ - गुंजखेडा 
८४ - नाचणगांव 
८५ - अंदोरी 
९५ - अल्लीपूर 
९६ - सिरुड 
९६ - सिरुड 
९७ - कांनगांव 
९७ - कांनगांव 


हिंगणघाट 


हिंगणघाट 


हिंगणघाट 


हिंगणघाट 
हिंगणघाट 
हिंगणघाट 
हिंगणघाट 
हिंगणघाट 


९७ - कांनगांव 
९८ - मोझरी 
९८ - मोझरी 
१०० - फुकटा 
१०० - फुकटा 
१०१ - शेकापूर ( बाई ) 
१०२ - कुटकी 
१०३ - पोहणा 
१०४ - पिपरी 


हिंगणघाट 


हिंगणघाट 
हिंगणघाट 


वर्धा : 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १४- २० , २०१७ / अग्रहायण २३-२९ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २१० . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १ ) नुसार किरकोळ फेरबदल करण्याबाबत . 


क्र . नपसा-बांध-किरकोळ -फेरबदल - ८५१-२०१७. - 

ज्याअर्थी, सावनेर शहराची विकास योजना शासनाचे नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग निर्णय क्रमांक टिपीएस -२४०० -१८०० युडी- ७ , 
दिनांक ३० जून १९८२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर १९८२ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, त्यातील प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीकोनातून मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१९६६ चे कलम ३७( १) अन्वये नगर परिषदेने आपले दिनांक १७ जून २०१७ च्या न . प . विशेष सभा ठराव क्र . २ अन्वये खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल 
करावयाचे आहे ; 

“ मौजा सावनेर मधील ख . क्र . ६८९ / ४ आराजी ० . ४० हे . आर , न . प . मालकीचे शेत ( चिरघराचे उत्तरेकडील भाग ) विकास आराखड्यानुसार 
आ . क्र . ३४ फायर साठी आरक्षित असलेले वगळून वाणिज्य क्षेत्रात अंर्तभूत करणे. ” 

आणि ज्याअर्थी, उक्त फेरबदल दाखविणा - या नकाशावर अध्यक्ष , नगर परिषद , सावनेर यांनी दिनांक घालून स्वाक्षरी केली आहे . सदर नकाशा 
नगर परिषद चे कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळात जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवला आहे . 


त्याअर्थी, आता , असे अधिसूचित करण्यात येते की , सदहूं फेरबदलासंबंधी कोणास काही सूचना अथवा हरकती असल्यास त्या त्यांनी ही जाहिर 
सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून ३० दिवसाचे आंत अध्यक्ष, नगर परिषद , सावनेर यांचेकडे लेखी सादर कराव्यांत . 
किरकोळ फेरबदलाबाबत प्रस्ताव विहित मार्गाने शासनाचे मंजुरीकरिता सादर करण्यापूर्वी नागरिकांकडून आलेल्या सूचना व हरकतींचा नगर परिषदेकडून 
विचार करण्यांत येईल त्यानंतर आलेल्या सूचना/ हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाही . 


सावनेर : 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


सौ . रेखा अरूणजी मोवाडे, 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , सावनेर . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २११ . 

BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


MINOR MODIFICATION UNDER SECTION 37 ( 1) OF MAHARASHTRA REGIONAL AND TowN PLANNING ACT , 1966 


No. MCS -Works-Minor Modification - 851- 2017 . 


Whereas , the Development Plan of Saoner Municipal Council Prepared under the Provision of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 has been sanctioned by Government ofMaharashtra 
Urban Development and Public Health Department vide their Order No . TPS - 2480 - 1800 - UD - 7 , 
Dated 30th June 1982 and came into force from 1st October , 1982 ; 


And whereas , Municipal Council , Saoner decided as per the General Meeting Resolution No. 2 of 
dated 17th June 2017 the following Minor Modificationin the sanctioned D . P. is proposed ; 


"Mouza Saoner Kh . No. 689 / 4 area respectively 0 . 40 land ofMunicipal Council (North side of Chirghar) 
reserved for fire Reservation No . 34 which is to be converted and included in Commercial Zone.” 


And whereas , a Part Plan showing the proposed modification duly Municipal Council and signed and 
dated by the President, Municipal Council , Saoner is kept open on the Municipal Councils Notice Board 
for the inspection of public during the office hours on all working days . 


Now , therefore , in pursuance of Section 37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 , it is hence notified that any persons having any objections or suggestions regarding the proposed 
modification , may communicate in writing to the President, Municipal Council , Saoner within a 
period of 30 days from the date of Publication of Notification in Maharashtra Government Gazette . The 


ना -एक - अ - २ ( १५३३) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १४-२० , २०१७ / अग्रहायण २३-२९ , शके १९३९ 


suggestions/ objections received within the time limit will be considered and decided by Municipal 
Council , Saoner. Please note that the suggestions/ objections received after the said period will not be 
considered . 


Saoner : 
Dated the 30th November 2017 . 


SMT. REKHA ARUNJIMOWADE , 

President, 
Municipal Council, Saoner. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २१२ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७(१ ) नुसार किरकोळ फेरबदल करण्याबाबत . 


क्र . नपसा- बांध -किरकोळ-फेरबदल -८५५- २०१७ . 


ज्याअर्थी, सावनेर शहराची विकास योजना शासनाचे नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग निर्णय क्रमांक टिपीएस -२४०० - १८०० युडी- ७, 
दिनांक ३० जून १९८२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर १९८२ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, त्यातील प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीकोनातून मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१९६६ चे कलम ३७( १) अन्वये नगर परिषदेने आपले दिनांक १७ जून २०१७ च्या न. प. विशेष सभा ठराव क्र . २ अन्वये खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल 
करावयाचे आहे ; 

___ “मौजा सावनेर मधील शेवईवार परिसरातील ख . क्र . ५१० , ५०३/ १, ५०३/ २, ५०३/ ३, व ५०२/ १, ५०२/ २ आराजी अनुक्रमे १.१८ , ० .८० , ०.४१ , २. ३० 
व २.३५ , २.३५ हे . आर , अनुक्रमे शेत कृषी क्षेत्रातून वगळून रहिवाशी क्षेत्रात अंर्तभूत करणे . ” 

आणि ज्याअर्थी, उक्त फेरबदल दाखविणा- या नकाशावर अध्यक्ष , नगर परिषद , सावनेर यांनी दिनांक घालून स्वाक्षरी केली आहे . सदर नकाशा 
नगर परिषदचे कार्यालयाचे कामकाजाचे वेळात जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवला आहे . 


त्याअर्थी, आता, असे अधिसूचित करण्यात येते की , सदई फेरबदलासंबंधी कोणास काही सूचना अथवा हरकती असल्यास त्या त्यांनी ही जाहीर 
सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून ३० दिवसाचे आंत अध्यक्ष , नगर परिषद , सावनेर यांचेकडे लेखी सादर कराव्यांत . 
किरकोळ फेरबदलाबाबत प्रस्ताव विहित मार्गाने शासनाचेमंजुरीकरिता सादर करण्यापूर्वी नागरिकांकडून आलेल्या सूचना व हरकतींचा नगर परिषदेकडून 
विचार करण्यांत येईल त्यानंतर आलेल्या सूचना/ हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाही . 


सावनेर : 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७. 


सौ . रेखा अरूणजी मोवाडे , 

अध्यक्ष, 
नगर परिषद , सावनेर . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१३ . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


MINOR MODIFICATION UNDER SECTION 37 ( 1 ) OF MAHARASHTRA REGIONAL AND TowN PLANNING ACT , 1966 


No . MCS- Works - Minor Modification- 855- 2017. 


Whereas , the Development Plan of Saoner Municipal Council Prepared under the Provision of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 has been sanctioned by Government ofMaharashtra 
Urban Development and Public Health Department vide their Order No. TPS - 2480 - 1800 -UD - 7 , Dated 
30th June 1982 and came into force from 1st October , 1982 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १४- २० , २०१७ / अग्रहायण २३-२९ , शके १९३९ 


And whereas, Municipal Council , Saoner decided as per the General Meeting Resolution No. 2 of 
dated 17th June 2017 the following Minor Modification in the sanctioned D . P . is proposed ; 

“ Mouza Saoner Shewaiwar Parisar Kh. No . 510, 503 / 1 , 503 / 2 , 503 / 3 and 502 / 1 , 502 / 2 area 
respectively 1. 18 , 0 . 80 , 0 .41, 2 . 30 , and 2 . 35 , 2 . 35 land respectively is in Agricultural Zone, which is to be 
converted and included in Residential Zone .” 


And whereas, a Part Plan showing the proposed modification duly signed and dated by the President, 
Municipal Council , Saoner is kept open on the Municipal Councils Notice Board for the inspection of 
public during the office hours on all working days . 


___ Now , therefore, in pursuance of Section 37( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 , it is hence notified that any persons having any objections or suggestions regarding the proposed 
modification , may communicate in writing to the President, Municipal Council , Saoner within a 
period of 30 days from the date of Publication of Notification in Maharashtra Government Gazette. The 
suggestions / objections received within the time limit will be considered and decided by Municipal 
Council , Saoner. Please note that the suggestions / objections received after the said period will not be 
considered . 


Saoner : 
Dated the 30th November 2017 . 


SMT. REKHA ARUNJI MOWADE , 

President, 
Municipal Council, Saoner . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २१४ . 


मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ ( १ ) अन्वये सेलू शहराचीविकास योजना करण्याचा इरादा 


क्र . २०१७- नपसे - स्व . म. अ.- कावि -१६८६- २०१७. 

सेलू, नगर पंचायतने तिच्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ३० , दिनांक २७- ३- २०१७ च्या सदई नगर परिषदेच्या क्षेत्राधिकारातील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ ( १ ) अन्वये विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे . 


सेलू, नगर पंचायतच्या कक्षेखाली येणा- या व त्यासाठी विकास योजना करावयाची आहे त्या क्षेत्राचा नकाशा सेलू , नगर पंचायतच्या कार्यालयात सुटीचे 
दिवसाखेरीज कार्यालयीन वेळात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम २३ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये नागरिकांस पाहण्यासाठी 
ठेवलेला आहे . ज्या नागरिकांच्या नियोजित विकास योजनासंबंधी काही सूचना अगर हरकती असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० ( साठ ) दिवसांचे आत त्यांच्या सूचना आणि हरकती सेलू , नगर पंचायतकडे लेखी द्यावेत म्हणजे उक्त 
अधिनियम कलम २३ , पोट -कलम ( १) अन्वये सेलू, नगर पंचायत त्याचा योग्य तो विचार करील . 


सेलू : 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ . 


अंकुश सा . जाधव , 

मुख्याधिकारी , 
नगर पंचायत , सेलू, जि . वर्धा. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१५ . 

मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अंतर्गत फेरबदल करणेबाबत 


क्र . नपंदे- मुख्या- ३०७- २०१७. 


देवरी नगराची विकास योजना शासनाने नगर विकास विभागाचेनिर्णय क्रमांक टीपीएस -वियोदेवरी -टीपीव्ही -२- १७०४ , दिनांक ३० मार्च १९९२ अन्वये 
मंजूर केली असून ती दिनांक १ जुलै १९९२ पासून अंमलात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १४-२० , २०१७ / अग्रहायण २३- २९ , शके १९३९ 


उक्त मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १) अन्वये फेरबदल करण्यासाठी नगर पंचायतने 
दि . २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे ठराव पारीत केलेले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . मंजूर योजनेनुसार जागेचा तपशील 

न . पं . सर्वसाधारण कलम ३७ अंतर्गत 
आरक्षण/ प्रस्ताव 

सभा , ठराव क्रमांक व फेरबदल करण्याचा 
दिनांक 

प्रस्ताव 


आराजी 


( २ ) 


__ (५ ) 


गट क्र . 


हे . आर 


१ DP रोड रद्द करण्याबाबत मौजा देवरी 

ठराव क्र . १२ , 

उक्त गटातील 
३०९ , 

२५८ दिनांक २४ - ११ - २०१७ विकास योजनेत दर्शविलेला 
३२० , ३२१ ०३८ 

DP रोड रद्द करणेबाबत 
अध्यक्ष, नगर पंचायत , देवरी यांनी दिनांकित स्वाक्षरी केलेले उपरोक्त गटातील विकास योजनेत दर्शविलेला DP रोड रद्द करणेबाबत दर्शविणारे 
नकाशे देवरी , नगर पंचायत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले आहेत . 

उक्त अधिनियमाचे कलम ३७( १) अन्वये जाहीर करण्यात येते की , उपरोक्त नमूद गटातील विकास योजनेत दर्शविलेला DP रोड रद्द करणेबाबत 
हरकती वा सूचना असल्यास, त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून ३० (तीस) दिवसांचे आत देवरी, नगर पंचायत 
येथे सादर कराव्यात . 

उपरोक्त DP रोड रद्द करणेबाबत प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना वा हरकतींवर देवरी , नगर 
पंचायत तर्फे विचार केल्या जाईल . 


देवरी : 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ . 


( अवाच्य ), 
मुख्याधिकारी , 
नगर पंचायत , देवरी . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २१६ . 

BY CHIEF OFFICER , NAGAR PANCHAYAT 
Regarding the amendment under Section 37 of the Maharashtra Regional and 

Town Planning Act , 1966 
No . NPD - C . O .- 307- 2017 . 


The Development Plan of Deori Town has been approved by the Municipal Corporation of Nagar 
Region . TPS - VioDeori - TPV - 2 - 1704 , dated March 30 , 1992 has been implemented from 1st July , 1992 . 


Under the said Approved Vikas Yojana , according to Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 , the Nagar Panchayat has made changes in the scheme. The following 
General Meeting are held on 24th November, 2017 . 

SCHEDULE 


Araji 


Sr. Reservation / proposal 
No as per the sanctioned 

Scheme 


Description of 

the place 


N . P . General Proposal for 
Meeting, Resolution modification 
Number and Date under Section 37 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


H . A 


Agricultural Sector / 
Non - Development 

Sector 


Mauja - Deori 
Group Order 

309 


Resolution 
Order , 12 dated 

24 - 11 - 2017 


2 58 


Cancellation of 
DP road shown in 
above mentioned 
Development Plan . 


320 , 321 


0 38 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १४- २० , २०१७ / अग्रहायण २३-२९ , शके १९३९ 


The DP showing the development of DP road shown in the above mentioned Group Development 
Plan , dated by the President, Nagar Panchayat Deori. The office has been kept under observation at 
the office . 


It is hereby declared under Section 37 ( 1) of the said Act that if the objection to the cancellation of 
the DP road shown in the above mentioned Development Plan , they should be submitted in the Deori, 
Nagar Panchayat within 30 (thirty ) days from the date of publication of this notification in the Maharashtra 
GovernmentGazette . 


The proposal regarding cancellation of the above DP Road will be considered by the Deori Nagar 
Panchayat on the instructions or objections received from the citizen before submitting the sanction to 
the Government. 


Deori : 
Dated the 28th November 2017 . 


(Illegible), 

Chief Officer , 
Nagar Panchayat, Deori . 


1-305 - 31 -3 (9433). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


PRES,CATENTIERES, NAGPSR.470 


